परभणी जिल्हा कारागृह येथे कर्मचारी व 
अधिका-यांसाठी टाईप-२ ची १० व टाईप-३ चे 
१ अशी ११ निवासस्थाने बांधण्यासाठी येणा-या 
खर्चास अंदाजपत्रक आणि नकाशास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन: निर्णय क्रमांक;जेएलेएम १४०५/प्र.क्र,२८६/पीआरएस-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, दिंनांक :0७ जानेवारी, २००६. . 


वाचा:-कारागृह महानिरीक्षणालयाचे पत्र क्र.बीएलडी/पजिका/निवासस्थाने/२००५/ 
कक्ष-३/११०९२, दि.१६.१२.२००५ 


शासन निर्णय :-परंमणी जिल्हा 'कारागृह..येथे कर्मचा-यांकरीता टाईप-२ ची १० व 
अधिका-यांकरीता टाईप-३ चे १ अशी .११ निवासस्थासे बांधण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. या संदर्भात असे नमूद करण्यात येते की, परभणी जिल्हा. कारागृह येथे 
* कर्मचा-यांकरीता व अधिका-यांकरीता निवासस्थाने बांधण्याचे काम केंद्र पुरस्कृत कारागृह 
सुधारणा योजना (७५:२५) (योजनेतर) या 'पंचवार्षीक योजनेमध्ये समाविष्ट असून सन 
२००५-०६ च्या केंद्र शासनास पाठविलेल्या कामांच्या वार्षिक आराखडयात याचा समावेश 
केला आहे व सदर'अनुदान वेळीच खर्च होणे आवश्यक ane. त्या अनुषंगाने कारागृह 
महानिरीक्षणालयाने त्यांचे उक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये प्रभणी जिल्हा कारागृह येथे 
कर्मचा-यांकरीता टाईप-२ ची' १9 वं. कॉविब्हा-यांसाठी टाईप-३ चे १ अशी ११ निवासस्थाने 
बांधण्यासाठी उपविभागीय अभियंता, 'स्त्र्वजॅनिक बांधकाम विभाग, परभणी व कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी यांनी स्वाक्षांकित केलेलें रु.५४,००,०००/- 
इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक-व नकाशे. प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले आहेतः 


२. £ उपरोक्त. वस्तुस्थितीत कारागृहाची सुरक्षितता, कारागृह कर्मचा-यांच्या व 
अधिका-यांच्या. Sights wo कढ, sar निकड, व. यासाठी केंद्र शासनाचा 
प्राप्त होणारा निधी विहित मुदतीत. खर्च करणे या बाबी लक्षात. घेता परभणी जिल्हा 
कारागृह येथे कर्मचा-यंकरीता  टाईप-२ ची १० व अधिका-यांसाठी टाईप-३ चे १ अशी 
एकूण ११ निवासस्थाने बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अंदाजपत्रकानुसार 
येणारा खर्च रु.५४,००,०००/- (रुपये चोपन्न लाख फक्त) इतक्या. खर्चास व अंदाजपत्रके 
आणि नकाशास शासन या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता. देत आहे. 


य री D:\pransilsipre- 22005\Declletter-2 


g. 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.बी-५, मुख्य लेखाशिर्ष "२०५६-तुरुंग, 


१०१-तुळुंग, (००) ' (०२) कारागृह सुधारणा योजना (केंद्र पुरस्कृत) (योजनेतर) 
(२०५६-०१८९) Serra” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची. टाकण्यात येऊन मंजूर अनुदानातून 
mous यावा. saa संदर. खर्च प्रत्यक्ष निधी प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात यावा 


पु 


हा शासन निर्णय: कि: विंभांगाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र १०००/प्र.क्र.४६/ 


२००१/विनियम, दि.११ जुलै, २००१ अन्वये feria अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला, उप विभाग पांचच्या परिशिष्ठामधील अनु.क्र.१ नुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांब्रांने 


“BATRA gar 
( आ. ग, परदेशी ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन,गृह विभाग. 


कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


कारागृह 'उपमहीनिरीक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य विभाग, औरंगाबांद. 


अधिक्षक, परभणी जिल्हा कारागृह, परभणी. 
'महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

: महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
* जिल्हा कोंषागारु-अधिकारी, परभणी. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकोम विभाग, परभणी, 
aq Rania अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, परभणी, 


a सचिव (इमारती-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, .मुंबई-३२. 
| अवर संचिव,बीयुडी-१,गृह विभाम,मंत्रालय,मुंबह-३२ 


ee “उप अभियंता, कारागृह महानिरीक्षणालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
3 ae * विंभर्ग मंश्रॉलय मुंबेई-३२ 


2 "—_Dilpemmilalpes-72005tDecter-2 


